सन 2098-2020 या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे पुनर्विनियोजन “मागणी 
क्रमांक झेड ई-१ प्रधान लेखाशिर्ष २२०५,कला 
व संस्कृती प्रचलन, (उर्दु अकादमीची स्थापना) 
(दत्तमत)” 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अविवि-२०२०/प्र.क्र.२१/का.७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २०/०३/२०२० 


प्रस्तावना- 

सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५, कला व 
संस्कृती, ०० १०२ कला व संस्कृती प्रचालन (००) (००) (०१) उर्दु अकादमी अस्थापना ( अनिवार्य ) (२२०५ 
3020), ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)"या खालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
मागणी क्रमांक झेड ई-१,प्रधान लेखाशिर्ष २२५३,जिल्हा प्रशासन ०० १०१ आयुक्‍्त,(००) (००) 

(09) आयुक्त, औरंगाबाद,महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण आस्थापना खर्च (२०५३ १२५८) (अनिवार्य) 
या लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रु.९,३४,०००/-(अक्षरी रुपये नऊ लाख 
चौतीस हजार मात्र) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करण्यास शासनाची मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

२. मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, ०० १०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन (००) (००) (०१) उर्दु अकादमी अस्थापना ( अनिवार्य ) (२२०५ ३०२७), ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षात अधिकच्या तरतूदीची आवऱ्यक्‍ता नाही या अटीच्या 
अधीन राहून सदर लेखाशिर्षाखालील एकूण रु.९,३४,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख चौतीस हजार 
मात्र) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मागणी क्रमांक झेड ई-१,प्रधान लेखाशिर्ष २०५३,जिल्हा प्रशासन 
०० १०१ SIYEA,(00) (००) (०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद,महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण आस्थापना 
खर्च (२०५३ १२५८) (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिळा उप विभाग-तीन 
मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा वापर 
करून तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४९/२०२०/व्यय-१ दि.१३/०३/२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.२१/का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१७२३२३५२३४१४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Dinesh M. 
Sonavane 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२,( लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 
२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
३.सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग. 
४.जिल्हाधिकारी,मुंबई 
५.जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 
६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७.उप सचिव (कोषा/प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८.उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का.४) अल्पसंख्यांक वि.विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव,अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
१०.वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प-१४/अर्थ-३),मुंबई 
११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


